सन 2023-28 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 
कॅफेटेरिया (DPR) या योजनेस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करणे तसेच, योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
₹४२.५३ कोटी निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : ११ ऑगस्ट ,२०२३ 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०?७, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनार्केफेटेरिया- अंतर्गत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या )5150( दि १७.मे २०२३, 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२३-२४ साठी केंद्र हिऊछ्याचा रु.१२९.४८ कोटी व त्या समरूप राज्य हिस्याचा ₹ ८६.३२ कोटी 
असा एकूण रु.२१५.८० कोटीचा नियतव्यय मंजूर केलेला आहे. 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय मंजुरी 
समितीने योजनेंतर्गत निर्माण झालेले मागील वर्षांचे दायित्व व सन २०२३-२४ मध्ये योजनेकडे प्रस्तावित होणारे 
नवीन प्रकल्प यासाठी आवश्‍यक निधीच्या प्रमाणात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR) या 
घटकाकरिता रु.५०७.०४ कोटी निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास दि.१७ मे, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता दिलेली आहे व मंजुर नियतव्ययाच्या तुलनेत आवश्‍यक असलेल्या अतिरिक्त निधीसाठी केंद्र शासनास 
मागणी सादर करण्याचे निदेश मा. मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती यांनी दिलेले 
आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR) करिता मंजूर रु.५०७.०४ कोटीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत RKVY 
(DPR) घटकाकरिता केंद्र हिळड्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. २५.५२ कोटी वितरीत केला आहे. त्यानुसार RKVY 
(DPR) करिता प्राप्त केंद्र sara रु.२५.५२ कोटी निधी व त्या समरूप राज्य हिळ्याचा रु. १७.०१ कोटी निधी 
असा एकूण रु. ४२.५३ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध झाला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-ओ दिनांक : ११ ऑगस्ट ,2023 


त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणे तसेच, योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता रु. ४२.५३ कोटी निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात RKVY (OPR) घटकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी रु. ५०७.०४ 
कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र हिऊ्याचा रु. २५.५२ कोटी (रुपये पंचवीस 
कोटी बावन्न लाख फक्‍त) आणि त्या समरूप राज्य हिळ्याचा रु. १७.०१ कोटी (रुपये सतरा कोटी एक लाख 
फक्त) असा एकूण ₹४२.५३ कोटी निधी (रुपये -बेचाळीस कोटी त्रेपन्न लाख फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
ki | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया - २५.५२ १७.०१ ४२.५३ 
(DPR) 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ४२.५३ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे तसेच सदर 
निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च (००) (८००) इतर खर्च 
(००) (०९) कृषि उन्नती योजना - (००) (११) कृषि उन्नती योजना § 
सर्वसाधारण | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 
अर्थसहाय्य अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) (so Tah राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ A224) ३३-अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-ओ दिनांक : ११ ऑगस्ट ,2023 


षु. 


सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹ ४२.५३ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या Singal 
Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्‌नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 
PFMS व्दारे विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child Account मध्ये वर्ग करावा. 

या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता वितरीत करण्यात येत 
असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाड कळविण्यात येईल. 

उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व विभागांनी 
त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बँक 
खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 


. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२२-२३ या कालावधीत वितरीत 


केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 


. या शासन निर्णयान्वये केवळ “सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी / 


अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
निधीकरिता उपरोक्त रकमेचा विनियोग करावा. 


. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 


खात्यावर थेट लाभ SAARI (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


१०.प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ 


एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१११५४१०१२३०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S A N TO S H |= AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981d5a9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4tf5b340cd5420 
df7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharash 
erialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A6SBFD42747 
BA N S | RAO KA RA D F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 
KA 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-ओ दिनांक : ११ ऑगस्ट ,2023 


४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१०. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
११. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
15. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


